शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 
तसेच महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
या संस्थांना विविध योजनांतर्गत मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून खरेदी करावयाच्या 
समान प्रकारच्या वाहनांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : वाहन-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २७ ATA, २०२१ 
वाचा: १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.१९ मार्च,२०२१ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/सामाईक वाहन 
खरेदी प्रस्ताव/म/६४४२/२०२१, दि.२३.०३.२०२१ 


शासन शुद्धीपत्रक : 

शासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक १९.०३.२०२१ च्या प्रशासकीय मान्यता आदेशातील 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला संस्थेस रुग्णवाहिका खरेदीस संस्थापरत्वे 
खालील नमूद लेखाशीर्षात उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली 
आहे. 


१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 
मागणी क्रमांक-एस -०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 

(००) (३७) - शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 

दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १६२९) 


Cc 
ae 


(2) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 
(जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत प्राप्त अनुदानातून ) 
मागणी क्रमांक : एस -०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
६२ - जिल्हा योजना अकोला 
(६२) (०१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी 
- यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १५८५) 


es 
A 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-१ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१३३०००१७१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by ARUN MURLIDHARRAO 


DAHAI 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9baSa50897 
b7b2244d66593f50dd7 13da83860912503, 


MURLIDHAR Ess a an 


serialNumber= 30df743755280cf26ce97ec0978 


235f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, 
RAO DAHALE anvccneuenonunnncitts 
-ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2021.03.27 15:04:16 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, अकोला 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 
७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


